पंचायत समिती, आंबाजोगाई (जि. बीड) 
येथील प्रशासकीय इमारतीच्या 
बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.१२९/बांध.४ 
५ वा मजला, २५ ASS पथ, बांधकाम भवन 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख : ०३ मे, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः पंसई-२०१५/प्र.क्र.३५/पंरा-७, दिनांक ०९ मे, 
२०१६. 
२) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, बीड यांचे पत्र क्रमांकः जिपबी/बांवि२/ 
निविदा/कावि/९७२/२०२२, दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२२. 
३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, बीड यांचे पत्र क्रमांकः जिपबी/बांवि२/ 
निविदा/कावि/११८४/२०२२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, बीड यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक २ व 
३ येथील पत्रान्वये, पंचायत समिती, आंबाजोगाई (जि. बीड) येथील प्रशासकीय इमारतीच्या 
बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक og मे, 
२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पंचायत समिती, आंबाजोगाई (जि. बीड) येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.४७५.२५ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली आहे. पंचायत समिती, आंबाजोगाई (जि. बीड) प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकाम जवळपास पुर्ण झालेले आहे. मुख्य इमारत बांधकामाच्या पेव्हर ब्लॉक व 
SHCA बाबीमध्ये वाढ झाल्यामुळे तसेच, मुळ प्रशासकीय मान्यतेमध्ये ७951 बाबीचा समावेश 
नव्हता, सद्यस्थितीत सदर इमारतीचे बांधकाम जवळपास पुर्ण झाले असल्याने GST ची रु.५३.४४ 
लक्ष रक्‍कम शासन खाती भरणे आवश्‍यक असल्याने या तदतूदीचा अंदाजपत्रकामध्ये Gada 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.१२९/बांध-४ 


केल्याने, पंचायत समिती, आंबाजोगाई (जि. बीड) येथील प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रू.४७५.२५ लक्ष इतक्या मुळ प्रशासकिय मान्यतेमध्ये ७१.२९ लक्ष (१४.९९ Cah) इतकी वाढ 
झालेली आहे. यास्तव, कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, बीड यांनी पंचायत समिती, 
आंबाजोगाई (जि. बीड) येथीळ प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.५४६.५४ लक्ष इतक्या 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. 


०३. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, बीड यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
छाननी अंती, पंचायत समिती, आंबाजोगाई (जि. बीड) येथील प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रूपये ५४६.५४ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पंचायत समिती, आंबाजोगाई (जि. बीड) येथील प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
मुळ प्रशासकीय मान्यता रूपये ४,७५,२५,०००/- रकमेमध्ये रू.७१,२९,०००/- इतकी वाढ करून 
रू.५,४६,५४,०००/- (रूपये पाच कोटी सेहेचाळीस लक्ष चौपन्न हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
सुधारित अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. पंचायत समिती, आंबाजोगाई (जि. बीड) येथील प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
मुळ प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा गोषवारा 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Ambajogai P. S. Administrative Building Revise A.A. (Dist. Beed) 


Sr. No. Description of Item As per A.A. (In Rs.) | As per Revise (In Rs.) Saving (In Rs.) Excess (In Rs.) 
1 2 3 4 5 a ae 
1. Cost of Working portion 35733112.00 38156187.00 | 0.00 2423075.00 
2. Tender 0.25% below | 000s” -95390.00 95390.00 | 0.00 
Add 11 % f 
रै वड a’ 3930642.00 2425059.00 1505583.00 0७ | 
Electrification 
Bs, || ees aater Water Supply, 2858649.00 3867380.00 0.00 1008731.00 
and Sanitation 
5. Add 2 % for Rain Water 
Pi eee 714662.00 915342.00 om | 200680.00 
Harvesting anf Fire Fighting 
| 6. | Add 6 % for Price Variation 2143987.00 4041375.00 | 0.00 1897388.00 
Rs SNe a पि 714662.00 1000 | 714662.00 000 | 
Computerization 
= 8. __| Add 4 % for Contingencies 1429324.00 | 000s 1429324.00 i a 
uae Add 12% fe G.S.T. 
त ह अदी 0.00 5343796.00 1 0७ | 5343796.00 
harges 
Total 44848118.70 51574912.00 5393327.40 12120121.60 
Additional Ammount (Total Column 7128711.00 
6- Total Column 5) 
4,75,25,000/- 5,46,54,000/- 71,29,000/- 
Total (98.88 % वाढ) 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.१२९/बांध-४ 


०३. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळी (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. पंचायत समिती, 
बीड (जि. बीड) येथील प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला 
रू.४०८.९८ लक्ष इतका निधी वजा जाता उर्वरित रू.१३७.५६ लक्ष इतका निधी जिल्हा परिषदेला 
देय राहील. यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक 
अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने 
(२५१५ 0043)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामात पुन:श्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत लेखे अंतिम करण्यात यावेत. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, 
उप विभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ स्तंभ - ५ खाली, प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फकफका-1व१वा3५॥11.200.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०२१६२७३०६८२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.05.03 13:15:29 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
अ. मु. स. (ग्रा. वि. व पं. रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

मा. मंत्री (ग्रा. वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 


A) _--02 


AN 


Cc 
ae 


£39) 


S ०८ 
*->< YS TE > wr ll Tr ५--< 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.१२९/बांध-४ 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

qo) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, बीड. 
११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा बीड. 

१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 


oS 


१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 


) 
) 
) 
) 
१४ जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, बीड. 
१५)गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, आंबाजोगाई, जि. बीड. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) सभापती, पंचायत समिती, आंबाजोगाई, जि. बीड. 

१७) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१८)नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

20) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१)निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


